गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार जाहीर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. लमंपु १३२२ (११)/प्र. क्र. १४९ /सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १९ जुलै, २०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभाग क्र. सांकासं 
१०९२/ प्र.क्र. ८२/सां.का.१, दिनांक १३ सप्टेंबर,१९९३ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. GAY १३२० (93)/H. क्र. 
१७०/सां.का.४, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०२० 
३) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र.सां.का.स./१२९४, 
दिनांक १३ मे, २०२२ 
प्रस्तावना :- 
उपर्निदिष्ट क्र. १ च्या शासन निर्णयानुसार गायन व संगीत या क्षेत्रात प्रदीर्घ 
काळ उल्लेखनीय कार्य केलेल्या मान्यवरांना गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्काराने सन्मानित 
करण्यात येते. या पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम रु. ५.०० लाख, मानपत्र व स्मृतिचिन्ह असे आहे. 
उपर्नि्दिष्ट शासन निर्णय क्र. २ अन्वये गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कारासाठी सन्मानार्थीची 
शिफारस करण्यासाठी निवड समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सन २०२०-२०२१ या 
वित्तीय वर्षातील गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार जाहीर करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

"गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार” संबंधित निवड समितीने एकमताने 
निवड केल्यानुसार सन २०२१ साठी “पं. हरिप्रसाद चौरसिया” यांना या शासन निर्णयान्वये 
जाहीर करण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
क्रमांक २०२२०७१९१४५०५४८०२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VILAS RAMRAO 
THORAT 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः लमंपु १३२२ (११)/प्र. क्र. १४९ /सां.का.४ 


३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

५. सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 

६. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 

७. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

८. पं. हरिप्रसाद चौरसिया ( संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांच्या मार्फत) 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०.महाळेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

QQ. FSIS (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१५.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


